राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
मौ. पिंडकापार-मुरझाड  (ता.रामटेक, 
जि. नागपूर ) ग्रामीण नळ पाणी पुरवठा 
योजनेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१९/प्र.क्र.११८/पापु-१३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल,लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १७ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा 


Ee) 


) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, नागपूर यांचे पत्र क्र. 
जिपना/ग्रापापुवि/तां-४/१९०४/२०१९, दिनांक २८.०५.२०१९ 
) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-११०९/प्र.क्र.१०४(आ)/पापु-०७, दिनांक १७ मार्च, २०१० 
) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१२०८/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक ०९ ऑक्टोबर, २०१३ 
) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११३/प्र.क्र.१५६/पापु-०७, दिनांक २२ जानेवारी, २०१४ 
५) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.२२/पापु-०७, दिनांक ०९ जुले, २०१४ 
) 
) 
) 
) 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक १७ ऑक्टोबर, 2098 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.२२/पापु-०७, दिनांक १६ फ़ेब्रुवारी, २०१५ 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-११११/प्र.क्र.१३४/पापु-०७, दिनांक २० फ़ेब्रुवारी, २०१५ 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.५२/पापु-०७, दिनांक १० मार्च, २०१५ 

१०) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११४/प्र.क्र.६१/पापु-०७, दिनांक १५ जून, २०१५ 

११) शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दिनांक ०७ मे, २०१६ 

१२) शासन परिपत्रक क्रमांक: मुपेयो २०१७/प्र.क्र.१८६/पापु-१९, दिनांक of ऑगस्ट, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाच्या सन २०१८-१९ च्या वार्षिक कृती आराखड्यात 
मौ. पिंडकापार -मुरझाड (ता. रामटेक, जि. नागपूर ) नळ पाणी पुरवठा योजनेचा समावेश करण्यात 
आलेला आहे. सदर योजनेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील पत्रान्वये शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. सदर योजनेच्या रु.५८.९९ 
लाख किंमतीच्या अंदाजपत्रकास कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, 
नागपूर यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक 
विभाग, नागपूर यांचे अध्यक्षतेखाळी तांत्रिक समितीच्या दि. २० डिसेंबर, २०१८ व दिनांक २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्रापे-२०१९/प्र.क्र.११८/पापु-१३ 

जानेवारी, २०१९ रोजीच्या बैठकीत सदर योजनेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मंजुरी दिलेली आहे. 
तसेच मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता ) यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने 
दिनांक ०९ जुले, २०१९ रोजीच्या बैठकीत सदर योजनेच्या जादा दरडोई खर्चास मंजुरी दिलेली आहे. 
त्यामुळे मौ. पिंडकापार-मुरझाड (ता. रामटेक, जि. नागपूर ) नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या 
रु.५८.९९ ळाख इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मौ. पिंडकापार-मुरझाड ( ता. रामटेक, 
जि. नागपूर) येथील ४० लिटर दरडोई दरदिवशी क्षमतेच्या रू. ७२३८/- इतका दरडोई खर्च असलेल्या 
नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या रू.५८.९९ ळाख (अक्षरी रूपये ASIA लाख नव्यान्नव हजार फक्त) इतक्या 
ढोबळ किंमतीच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत खालील अटी 
व शर्तीची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


|. सदर योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद, नागपूर यांनी करावी. योजनेची 
अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर किमान १ वर्षे योजना चालविणे कंत्राटदारावर बंधनकारक 
राहील. योजना GAARA पूर्ण झालेली आहे याची खात्री जिल्हा परिषदेने करावी, तसेच 
योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी संदर्भाधीन क्र.६ येथील दि.१७ ऑक्टोबर, २०१४ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा. 

॥. योजनेची अंमलबजावणी होऊन कंत्राटदारा मार्फत योजना किमान १ वर्ष चालविण्यात 
येणार असली तरी ग्रामस्थांकडून या एक वर्षाचीही पाणीपट्टी वसूल करण्यात यावी. वसूल 
करण्यात आलेली पाणीपट्टी योजना चालविणा-या संस्थेस देण्यात यावी. 

॥. योजनेची कामे विहीत पध्दतीने ई- निविदा मागविण्यात येऊन करावीत. 

IV. योजनेसाठी आवश्‍यक भुसंपादन व इतर सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्याशिवाय योजनेस 
कार्यारंभ आदेशा देण्यात येऊ नयेत. सदर अटींची पूर्तता न करताच कार्यारंभ sear 
दिल्यास या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता रद्द समजण्यात येईल. 

V. योजनेमध्ये १०० टक्के घरगुती नळ जोडण्यांचा व मीटरचा समावेश करण्यात यावा. तसेच 
किमान ८० % नळजोडणी धारकाकडून स्वखर्चाने मीटर जोडणी घेणेबाबत हमीपत्र घेण्यात 
यावे व त्याची एक प्रत लॅमिनेट करुन नळ जोडणी धारकास द्यावी व एक प्रत ग्रामपंचायती 
कडे ठेवण्यात यावी. तद्‌नंतरच कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत. 

१. ग्रामसभा ठराव /हमीपत्र दिल्यानंतरही एखाद्या ग्रामस्थाने पाणी घेण्यास नकार दिला तरी 
त्याच्याकडून किमान ५० टक्के पाणीपट्टी वसूल करण्यात यावी. याबाबत ग्रामस्थांना निविदा 
प्रक्रियेच्या अगोदरच कल्पना देण्यात यावी व ग्रामसभेचा तसा ठराव घेण्यात यावा. 

Vil. सदर योजनेचा समावेश केंद्र शासनाच्या IMIS. या प्रणालीवर करण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्नापे-२०१९/प्र.क्र.११८/पापु-१३ 


१/॥॥. 


IX. 


Xl. 


Xll. 


XIll. 


XIV. 


XV. 


XVI. 


XVII. 


XVIII. 


सदर योजनेस कार्यारंभ आदेशा देण्यापुर्वी जिल्हा परिषदेने निधी उपलब्धते संदर्भात खात्री 
करावी. 
योजनेची कामे मंजूर किंमतीत कालबध्द व नियोजनबध्दरित्या टप्या-टप्याने पुर्ण करण्यात 


यावीत. योजनेचा उद्भव विकसित झाल्याशिवाय इतर कामे सुरु करु नयेत. उद्भवामध्ये पुरेसे 
पाणी उपलब्ध असल्याची खात्री केल्यानंतरच योजनेतील इतर कामे करावीत. 

योजना चालविणे व देखभाल दुरूस्ती यासाठी येणारा खर्च भागविण्याकरिता संबंधित 
ग्रामपंचायतीने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावामध्ये नमूद केल्यानुसार घरगुती, 
बिगर घरगुती व संस्थात्मक नळजोडणी धारकासाठी पाणी पट्टीचा दर निश्चित करावा व 
त्यात कालपरत्वे वाढ करण्यात यावी. 

वसूल करण्यात आलेल्या पाणीपट्टीपैकी २० टक्के पाणीपट्टी ही मोठ्या देखभाल 
दुरुस्तीकरिता ठेवण्यात यावेत. योजनेच्या पाईप्स या उपांगाची देखभाल दुरुस्ती प्रत्येक ५ 
वर्षांनी व इतर उपांगाची देखभाल दुरुस्ती प्रत्येक ३ वर्षानी करावी. 

योजना चालविणे त्याचे परिरक्षण व देखभाल दुरुस्ती यासाठी दरवर्षी येणारा आवर्ती खर्च 
भागविण्यासाठी, योजनेतील घसारा किंवा यंत्रसामुग्री नुतनीकरणासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतीस/जिल्हा परिषदेस/महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास शासनाकडून कोणतीही 
मदत/अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही. 

सदर योजनेतील सर्व गावे हागणदारी मुक्‍त असले तरी ते नेहमीच हागणदारी मुक्‍त 
राहतील याबाबत खात्री करावी. 

कोणत्याही कारणाने योजनेच्या खर्चात वाढ झाल्यास शासनाकडून जादा अनुदान उपलब्ध 
करून देण्यात येणार नाही. 

सदर योजनेच्या तांत्रिक मान्यतेच्या आदेशातील अटींची पुर्तता करण्यात यावी. तसेच 
संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
संदर्भाधीन क्र.१० येथील दि.१५ जून, २०१५ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार योजनेचे 
त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण करणे अनिवार्य राहील. 

योजना स्वयंनिर्भर होण्यासाठी आवश्‍यक पाणीपट्टी निश्चित करणे व त्यात आवश्‍यकतेनुसार 
वाढ करणे ग्रामपंचायतीस बंधनकारक राहील. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी 
ग्रामसभेत ग्रामस्थांना स्पष्टपणे सविस्तर माहिती द्यावी व त्यानंतरच योजनेच्या कामास 
सुरूवात करावी. 

योजनेची अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने योजना पुर्णत्वाचा 
दाखला सक्षम प्राधिका-याकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राग्नापे-२०१९/प्र.क्र.११८/पापु-१३ 


XIX. 


2. 


योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्याही स्वरुपाची अनियमितता, अपहार अथवा 
गैरव्यवहाराच्या बाबी निदर्शनास आल्यास अनियमिततेस जबाबदार संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र राहतील. 

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांकरिता विहित केलेली 
मानके पूर्ण करणे बंधनकारक राहील. 

योजनेच्या प्रगतीप्रमाणे खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे व योजनेच्या पुर्णत्वाचे दाखले संबंधित 
अंमलबजावणी यंत्रणांकडून प्राप्त करुन घेवून शासनास सादर करण्याची जबाबदारी पाणी 
व स्वच्छता सहाय्य संस्था (वासो), बेलापूर यांची राहील. 


या योजनेवर होणारा खर्च हा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत केंद्र तथा राज्य निधीतून 


भागविण्यात यावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१११८३००४६३२८ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. ह र ता? 


प्रति, 
१ 


AD 


Cc wv 


o~ 


पु 


SG ८-४ 


(९ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


R a mM Ben = Ram Apparao Sabane, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 


A r Government Of Maharashtra, OU 
p p a १0 = Water Supply and Sanitation 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. P 


S a b a n e vonage 9.09.17 15:07:54 


(रा. अ. साबणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्य मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, मुंबई-२१, 

विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 

जिल्हाधिकारी, नागपूर 

संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, भूजलभवन, शिवाजीनगर, पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नागपूर 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई 


१०) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
११) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
१२ 
१३) कार्यासन पापु-०४ व पापु-२० पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवड नस्ती (पापु-१३) 


संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


